Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ४ ] 


शनिवार , जानेवारी १ ९ , २०१ ९ / पौष २९ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ६२.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक- अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


. 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


वाचाः -जिल्हाधिकारी अकोला यांचेनिवडणूक खर्च प्रकरणी आदेश , दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- ६ - नपाप्र - अका - कावि - ५४६-२०१८. 


अकोला जिल्ह्यातील बार्शिटाकळी नगर पंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली होती. सदर निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित मुदतीत व योग्य रितीने सादर केलेला नसल्याने खालील यादीतील उमेदवारांना महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम १० ए(४ ) मधील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी , अकोला यांचे संदर्भीय आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील 
३ ( तीन) वर्षाच्या कालावधीकरीता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषित करण्यात येत आहे . 


अकोला जिल्ह्यातील नगर पंचायत बार्शिटाकळी येथील २०१८ मधील सार्वत्रिक निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
विहित मुदतीत व योग्यरितीने सादन न केल्याचे कारणास्तव अनर्ह / अपात्र ठरविलेल्या उमेदवारांची यादी. 


यादी 


अ.क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


नगर पंचायतीचे 


अपात्रतेचे आदेश क्रमांक व दिनांक 


नाव 


( ३ ) 


( ४ ) 


( १ ) 

( २ ) 
१ आखाडे गजानन यशवंत 


बार्शिटाकळी 


बार्शिटाकळी 


( ५ ) 
०१/ बार्शिटाकळी/ २०१८ , दि . २९ / १२ / २०१८ 
०२/ बार्शिटाकळी/ २०१८ , दि . २९ / १२ / २०१८ 


२ पाखरे संतोष अन्नाजी 


बार्शिटाकळी 


बार्शिटाकळी 


अ.- एक- अ -१ ( २९ ३९ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी १९ , २०१९ / पौष २९ , शके १९ ४० 


यादी - चालू 


( १) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( २ ) 
ताज बी शे. हुसेन 


३ 


बार्शिटाकळी 


बार्शिटाकळी 


४ 


खडे उज्वल भाऊराव 


बार्शिटाकळी 


बार्शिटाकळी 


बार्शिटाकळी 


बार्शिटाकळी 


५ शेवलकार सुवर्णानिलेश 
६ शेख अब्दुल समद शे. हबीब 


०३/ बार्शिटाकळी/ २०१८ , दि . २९ / १२/ २०१८ 
०४/ बार्शिटाकळी/ २०१८ , दि . २९ /१२/ २०१८ 
०५/ बार्शिटाकळी/ २०१८ , दि . २९ / १२/ २०१८ 
०६ / बार्शिटाकळी/ २०१८ , दि . २९ / १२/ २०१८ 
०७/ बार्शिटाकळी/ २०१८ , दि . २९ / १२/ २०१८ 


बार्शिटाकळी 


बार्शिटाकळी 


७ 


शेख खाजा शेख मस्तान 


बार्शिटाकळी 


बार्शिटाकळी 


८ 


सलीमा बी कलंदर अली 


बार्शिटाकळी 


बार्शिटाकळी 


०८ / बार्शिटाकळी/ २०१८ , दि . २९ / १२ / २०१८ 


९ 


साकीब अहेमदखान बशीरउल्ला खान 


बार्शिटाकळी 


बार्शिटाकळी 


१० रत्नपारखी दिनेश अंबादास 


बार्शिटाकळी 


बार्शिटाकळी 


० ९ / बार्शिटाकळी/ २०१८ , दि . २९ / १२/ २०१८ 
१० / बार्शिटाकळी/ २०१८ , दि . २९ / १२/ २०१८ 
११/ बार्शिटाकळी/ २०१८ , दि . २९ / १२/ २०१८ 
१२/ बार्शिटाकळी/ २०१८ , दि . २९ / १२/ २०१८ 


११ 


सैय्यद सालार सैय्यद आमद 


बार्शिटाकळी 


बार्शिटाकळी 


१२ डोंगरे सविता संतोष 


बार्शिटाकळी 


बार्शिटाकळी 


अकोला : 


आस्तिक कुमार पाण्डेय , ( भा.प्र.र 

से ) 
जिल्हाधिकारी, 

अकोला . 


दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION ,PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 . 


